डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला या 
विद्यापीठास सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात 
३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर) या उद्दीष्टाकरीता 
अनुदान वितरीत करण्याबाबत (अनिवायी)... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पंदेवि-१३२२/प्र.क्र.१५०/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २३ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा :- १) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ 
२) कृषि व पदुम विभाग, समक्रमांक शासन निर्णय दि.०८.०८.२०२२व 
दि.२३.०९.२०२२. 
3) नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांचे पत्र 
क्र.अप्रवि/अंदाज/वेतनेत्तर/९७९ व १९२३/२०२२, दि.२८.०७.२०२२व 
दि.१७.११.२०२२ 


प्रस्तावना:- 


वित्त विभाग संदर्भ क्र.१ च्या परिपत्रकानुसार राज्यातील चारही कृषि विद्यापीठांना मागणी क्र. डी- 


३, '२४१५ कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण' या मुख्य लेखाशीर्षाखाली अनिवार्य योजनांतर्गत ३१ सहायक 


अनुदान (वेतनेतर) या उद्दीष्टाकरीता ४९% च्या मर्यादेत निधी बीम्स प्रणाळीवर उपलब्ध करुन देण्यात 


आला आहे. सदर निधीपैकी सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठाला 


सहायक अनुदान (कार्यक्रम) २४१५ ००४३ व २४१५ ०२६८ या लेखाशिर्षांतर्गग ३१ सहायक अनुदान 


(वेतनेतर) करीता ३५ टक्‍क्‍यांच्या मर्यादेत निधी संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयांन्वये वितरीत करण्यात 


आलेला आहे. नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांनी संदर्भ क्र.३ च्या पत्रांन्वये 


शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


ae निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२२/प्र.क्र.१५०/७-ओ 


शासन निर्णय :- 


सन २०२२-२३ आर्थिक वर्षात डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला करिता 


२४१५-कृषि विषयक संशोधन व शिक्षण, ०१-पीक संवर्धन (२४१५ ००४३), ०५-मत्स्यव्यवसाय (२४१५ ०२६८) 


(अनिवार्य) 


३१-सहायक अनुदान (वेतनेतर) या बाबीकरीता मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतुदीमधून 


खालीलप्रमाणे एकूण रु.१,७२,३४,२८०/- (अक्षरी रुपये एक कोटी बाहत्तर लाख चौतीस हजार दोनशे ऐंशी 


फक्‍त) एवढे अनुदान वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. याबाबतचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे 


दर्शविण्यात आला आहे. (रुपये) 
अ अनिवार्य लेखाशीर्ष सन २०२२-२३ | सन २०२२-२३ या शासन एकूण वितरीत 
क्र. | योजनेचे नाव (अनिवार्य) करीता वर्षात वितरीत निर्णयान्वये अनुदान 
अर्थसंकल्पीत अनुदान वितरीत (अर्थसंकल्पीय 
तरतूद (अर्थसंकल्पीय करावयाचे । तरतूदीच्या ४९%) 
तरतूदीच्या अनुदान 
३५%) (अर्थसंकल्पीय 
तरतूदीच्या १४%) 
१ २ ३ 8 दु & ७(५--६) 
०१ । मागणी क्र. ०१ पीकसंवर्धन 
डी-३, (२४१५ ००४३) ।१२,२९,७८,००० | ४५,३०,४२,३०० १,७२,१६,९२० ६,०२,५९,२२० 
१२०, इतर ३१ सहायक 
संस्थांना अनुदाने (वेतनेतर) 
०२ सहाय्य, =| ०५ मत्स्यव्यवसाय 
(००(०३) (२४१५ ०२६८) १,२४,००० ४३,४०० १७,३६० ६०,७६० 
डॉ.पंजाबराव ३१ सहायक 
देशमुख कृषि अनुदाने 
विद्यापीठास (वेतनेतर) 
सहायक 
अनुदान 
एकूण १२,३१,०२,००० | ४,३०,८५,७०० | १७२,३४,२८० । ६,०३,१९,९८० 
२. सदर शासन निर्णयातील अनुदान हे खालील नमूद अटी व इातींच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात 
येत आहे. 
१. वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ च्या परिपत्रकामध्ये देण्यात आलेल्या सूचनांची काटेकोर 
अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


ae निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२२/प्र.क्र.१५०/७-ओ 


२. कृषि विद्यापीठांनी योजना/योजनेतर आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी संबंधीत अनिवार्य 
योजनेतील अनुज्ञेय बाबींसाठीच खर्च करावा. 

३. वितरीत केलेला निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर 
सदर अखर्चित / शिल्लक निधी शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / 
बाबींसाठी परस्पर वर्ग करु नये किंवा खर्च करु नये. 

४. महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले सहाय्यक अनुदान, 
अनुदान सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, तसेच विहीत आदेश / कार्यपध्दतीनुसार खर्च 
करण्यात येत आहे किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा मुल्यमापन अहवाल शासनास 
संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या काळावधीत सादर करावा. तसेच, 
मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी किती आहे हे तात्काळ शासनास कळवावे. 

५. विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, 
महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता १९९१ 
मधील तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेश व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका- 
यांची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ 
अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 

विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्त अटी व acid 


काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 


३. या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०२२-२३ च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर 


केलेल्या तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची 


टाकण्यात यावा. 


४. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला, या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित 


उपशीर्षांतर्गत मंजूर hos अनुदान शासन निर्णय क्रमांक कृषि व सहकार विभाग क्रमांक अजीयु- 


१०७२/१८४७१/व्ही, दिनांक २७ सप्टेंबर १९७२ आणि शासन निर्णय क्रमांक कृषिवि- २००३/सीआर- 


३५/२०-अ, दिनांक २५/४/२००३ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे कृषि विद्यापीठांचे संबंधित नियंत्रक यांना अदा 


करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः पंदेवि-१३२२/प्र.क्र.१५०/७-ओ 


५. हे आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ मधील परिच्छेद १४२ व १४४ अन्वये 


प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार तसेच वित्त विभागाच्या दि.०४.०४.२०२२ च्या 


परिपत्रकान्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२१२२३१२२७४२६६०१ असा आहे. सदर 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
MITALI (॥॥_२9-2 
CHAUDHARI ie 
(मिताली चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१. मा. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
२. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला, 
३. सहसंचालक (वित्त), महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
४. उपविभागीय कृषि अधिकारी, अकोला, 
५. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अकोला / उपकोषागार अधिकारी, अकोला, 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई /निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
८. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
९. उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी ळेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
१०.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
११.अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कार्यासन ६ओ/२-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 
१२.कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


